महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 

या संवर्गातील वरिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) या 
पदावर कार्यरत वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षेतून सूट देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्र: संकिर्ण- विभाप-३३२३/प्र.क्र.१८० /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जुले, २०२३. 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि. शासन अधिसूचना क्र. एसएओ-१०११/प्र.क्र.३९/प्रशा-२, दि. २६.०२.२०१८. 

२. शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/प.सू./२३/आस्था-अ १०५/४३३२, 

दि.१७.०७.२०२३. 

शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील प्राचार्य (गट-अ), वरिष्ठ अधिव्याख्याता 
(गट-अ), या पदांसाठी विभागीय परीक्षेचे विनियमन करणारे नियम २०१८, दिनांक २६.०२.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमातील नियम ४ परंतुकातील तरतूदीनुसार 
शिक्षण सक्षमीकरण शाखेत कार्यरत असणाऱ्या व वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या खाली नमूद अधिकाडी यांना 
विभागीय परीक्षेतून सूट देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम जन्म दिनांक ५५ वर्षे पूर्ण केल्याचा दिनांक 
१. | श्रीमती रत्नमाला पांडुरंग खडके २६.०६.१९६८ २६.०६.२०२३ 
२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७२७१५०४२०६९२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने त oi ता 


RNMENT OF MAHARASHTRA, 


El 
SCHOOL EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 
VUAY N IVRUTTI 2.5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eecB9f89869f2dd675d71f0 
636b0a2ea82e485826669926889, 
postalCode=400032, st=Maharasht 


laharas 
B H O SA L E seria INumber=7966FB8DA6E03C3F79409670C65FAC 
077378A68F734A1 1D051D02DC3119DC 
VIJAY NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2023.07.27 15:05:17 +05'30' 


(विजय भोसले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

३. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


